शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४५/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दि. ०५ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. नाक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४४/का.९, दि. 29.02.2023 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन -२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.२७.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अमध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
सदर मंजूर विकास कामांत बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक-२७.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर करण्यात 


आलेली आहेत. 
अ. | जिल्हा म.न.पा. | क्रमांक माचे नांव मंजूर निधी 
क्र. SASS (लाखात) 
न.प. 
२ ठाणे कल्याण- ।१४  । प्रभाग क्र. २९ मधील डायघर गाव येथे पत्राचाळ | २५.०० 
डोंबिवली नंदलाल घरापासून मोहम्मद घरापर्यंत गटार करणे 
१५  । प्रभाग क्र.२९ मधील डायघर गाव येथीळ अमीर खान | २५.०० 
ते अमित यादव पर्यंत रस्त्याचे नुतनीकरण करणे 
१६ । प्रभाग क्र.२९ मधीळ डायघर गाव पत्राचाळ अब्दुल | २५.०० 
खलिल घर ते War घरापर्यंत गटार व पायवाटांचे 
कॉंक्रीटीकरण करणे 
एकूण (94.00 
५ | जळगाव | जळगाव २८  । प्रभाग क्र.२ अंतर्गत शिवाजी नगर येथील ख्रिश्चन | ७५.०० 
समाज दफनभूमी सुशोभीकरण करणे 
एकूण ७५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४५/का-९ 


३ ” अकोला २६ । प्रभाग क्र. १२ राधाकिसन प्लॉट येथील श्री. बियाणी । ३५.०० 
ते जेन भवन ते मुख्य सिमेंट रस्त्यापर्यंत रस्ता 
डांबरीकरण करणे 
एकूण ३५.०० 


उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे 
सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


a.) जिल्हा | म.न.पा./ क्रमांक माचे नांव मंजूर निधी 
क्र. न.पा./ न.प. (लाखात) 
२ | ठाणे ठाणे १४ | ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग क्र.३३ मधील । २५.०० 
रियाज अन्सारी घर ते अतुल गुप्ता घरापर्यंत रस्ता 
बनविणे. 
१५ । ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत प्रभाग क्र.३३ रोत्रा ५०.०० 
मार्केट नं.१ ते श्रुती हॉस्पीटल पर्यंत रस्ता बनविणे. 
एकूण ७५.०० 
५ | जळगाव | जळगाव २८ | प्रभाग क्र.१९ अंतर्गत सुप्रिम कॉलनी गट नं. १८४/२ | २०.०० 
सेवालाल महाराज मंदिर येथे सुशोभिकरण करणे. 
प्रभाग क्र.१९ अंतर्गत सुप्रिम कॉलनी सुन्नी ईदगाह येथे | २५.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
प्रभाग क्र.०२ अंतर्गत शिवाजी नगर , ख्रिश्च START | ३०.०० 
दफनभुमी येथे GAA करणे. 
एकूण (94.00 
3 | अकोला | अकोला २६ | प्रभाग क्र.११ दिपक चौक ते अकोट tes पर्यंत ३५.०० 
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 
wer 34.00 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४५/का-९ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४०५१२०४४०७७१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
P RA S H A N ग DEVELOPMENT DEPAR 


2.5.4.20=07a98306254b29e5139aab48 1 9df96eb 1 6b0b66a000c20ad72 


67a4639fd58ca, postalCode=400032, st=M 

DADASAH EB AN DHARE Jumber=7B06EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B5C81 A4EBEA29 
9DAB1B3C26C0374583EBO, cn=PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
Date: 2023.04.05 12:10:50 +05'30" 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


